महाराष्ट्र राज्य शौक्षणिक संशोधन व 
प्रशिक्षण परिषद, पुणे या 
कार्यालयाच्या बांधकाम दुरुस्ती 
खर्चासाठी अनुदान देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय : क्रमांकः डायट-२०१९/प्र.क्र.५/ प्रशिक्षण. 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: २७ मार्च, २०१९ 


प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (विद्या प्राधिकरण), पुणे या 


कार्यालयाच्या इमारतीचे नूतनीकरण व दुरुस्तीच्या कामांना दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०१९ च्या शासन 
निर्णयानुसार रु. १,०८,२३,०००/- (एक कोटी आठ लाख तेवीस हजार ) इतक्या रकमेस प्रशासकीय 
मान्यता दिलेली आहे. तसेच दिनांक १४ मार्च, २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार अर्थसंकल्प शाखेने 
रु. ५५,११,०००/- इतका निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे उर्वरीत रु. ५४,११,७१९/- alos 
SRA अकरा हजार सातशे एकोणीस) इतका निधी संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व 
प्रशिक्षण परिषद (विद्या प्राधिकरण), पुणे यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 
महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (विद्या प्राधिकरण), पुणे या 


कार्यालयाच्या इमारतीचे नूतनीकरण व दुरुस्तीच्या कामांना रु. ५४,११,७१९/- इतका निधी 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (विद्या प्राधिकरण), पुणे यांना 
वितरीत करण्यास मान्यता देत आहे. 


सन २०१८-१९ मध्ये रु. ५४,११,७१९/- इतका निधी मागणी क्र. ई-४, ४२०२, शिक्षण, कला 
DIST व संस्कृती यावरील भांडवली खर्च- २०२, माध्यमिक शिक्षण ५३, मोठी बांधकामे (००) (०४) 
शिक्षण उपसंचालक, व शिक्षण विभागाच्या कार्यालय इमारतींचे बांधकाम (४२०२६२२८) या 
SURI खाली उपलब्ध असलेल्या तरतुदीतून खर्च करण्यात यावा. यासाठी आयुक्‍त (शिक्षण), 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी व संचालक, विद्या प्राधिकरण, पुणे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, ज्या उद्दिष्टांसाठी सदर निधी मंजूर 
करण्यात आला आहे त्याच उद्दिष्टांसाठी खर्च करण्यात यावा. 


सदर शासन परिपत्रक वित्त विभागाच्या अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. ०२ एप्रिल, 
२०१८ च्या परिपत्रकामधील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः डायट-२०१९/प्र.क्र.५/ प्रशिक्षण. 


सदर शासन र्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२७१७२८३८१३२१ असा आहे. हा Sea 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


-O 


aon G&G & 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Baban Ranganath Mali 
DI =G it OF Mi 


IN: c=IN, o=Government jaharashtra, ou=School 
B a b a n Edu id Sports Departrment, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=058a3365edca1 bab7b5a5 12fa9b602a739d1 2b558 
© —§19b89fd7154a7a28ccbaale, 
Ra n a n at h M a | | serialNumber=d2974b67a90018e618d5e1 1ffd00382f06354 
2cc3d866753cfd5a4ad652b1908, cn=Baban Ranganath Mali 
Date: 2019.03.27 17:31:52 +05'30' 
(बी.आर.माळी) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. अपर मुख्य सचिव (शाळेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
. आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र शासन, पुणे 
. संचालक, महाराष्ट्र राज्य शौक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (विद्या प्राधिकरण), 


पुणे 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र (१/२), मुंबई/नागपूर 

. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), 9/2, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थसंकल्प-८), मंत्रालय, मुंबई. 

. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी 


मंजूर रक्‍कम बी.डी.एस.प्रणालीवर तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावी. 


१०.निवडनस्ती (प्रशिक्षण). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


